शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ नवीन 
महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, क्र. मान्यता २०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४, दिनांक, १५.०७.२०२२ 
२. शासन निर्णय, क्र. मान्यता २०२२/(११४/२२)(२)/मशि-४, दिनांक, १५.०७.२०२२ 
३. शासन निर्णय, क्र. मान्यता २०२२/(११४/२२)(३)/मशि-४, दिनांक, १५.०७.२०२२ 
४. शासन निर्णय क्र. मान्यता २०२२/(१४४/२२)(१)/मशि-४, दिनांक, १७.०८.२०२२ 
५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ ते क्र. ४ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात आले आहे 

आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ अन्वये शौक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता मिळण्याबाबतचे 
अनुपालन अहवाल सकारात्मक शिफारशीसह शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केळे आहेत. संदर्भ क्र.६ येथील 
दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार 
सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील 
कलम १०९ (३) (छ) नुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद 
केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना 
अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्याळयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 


| a . | गुरू नानक विद्यक सोसायटी, गुरू नानक विद्यक | विधी - ३ वर्षे (0-६०) 
सोसायटीचे विधी महाविद्यालय, जी.टी.बी. नगर, 


मुंबई - 300 0३७. 
२. ।२. | श्री. राजस्थानी सेवा संघाचे विधी महाविद्यालय, | १. विधी - ३ वर्षे (०0-६०) 
जे. बी.नगर, अंधेरी (पु), मुंबई - ४०० ०५९. २. विधी - ५ वर्षे (०0-६०) 


३. ।३. | वाय. अँन्ड एम. अंजुमन Geo इस्लाम ट्रस्टचे | १. बी.ए. - (0-920) 
वाय. अन्ड एम. ए. के. आयेस कॉलेज ऑफ | २. बी.कॉम- (0-920) 
आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स, आदर्श नगर नं. १, | ३. बी.एस्सी.- (०-६० 
न्यु लिंक रोड, ओशिवरा, अंधेरी (प), मुंबई - ४०० 
१०२. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


शारदा एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचे के. आर. एम. 
डिग्नी कॉलेज नवज्योती विद्यामंदिर, हायस्कुल, 
अली तलाव लेन, मार्वे रोड, खारोडी, मालाड (प), 
मुंबई - ४०० ०९५. 


१. बी.काम- (0-920) 


प्रियदर्शनी शौक्षणिक व सामाजिक विकास 
मंडळाचे जयवंत हरचंद लोखंडे लॉ कॉलेज, 
सी.टी. एस. २४०, जुनी एम.एच.बी. कॉलनी, 
गोराई रोड, बोरीवली (प), मुंबई - Yoo ०९१. 


१. विधी - ३ वर्षे (0-६०) 


वाय. अँन्ड एम. अंजुमन खैरूल ईस्लाम ट्रस्टचे 
वाय. अँन्ड एम. ए. के. आयेस वुमेन्स कॉलेज ऑफ 
आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स, महागिरी, जि. ठाणे 
-४०० ६०१. 


१. बी.ए. - (०-१२०) 
२. बी.कॉम- (०-१२०) 
3. बी.एस्सी.- (०-१२० 


कोणार्क फाऊंडेडनचे एस. ई. एस. दयाल BRI 
नाईट लॉ कॉलेज नेताजी रोड, बँक ऑफ बडोदा 
समोर, उल्हासनगर, जि. ठाणे - ४२१ ००४. 


१. विधी - ३ वर्षे (०- 
२. विधी - ५ वर्षे (०- 


अंजनेय वेल्फेअर अन्ड एज्युकेशन सोसायटीचे 
श्रीराम कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
मु. बेंडशिळ, पो. कुळगांव, बदलापूर (पू), ता. 
अंबरनाथ, जि. ठाणे - ४२१ ५०३. 


१. बी.काम- (0-920) 


वाडा निर्मिती एज्यूकेशन सोसायटीचे निर्मिती 
डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँण्ड सायन्स, 
मिरगाव रोड, मिरा रोड, (पू, जि. ठाणे-४०१ १०४ 


१. बी.काम- (०-१२०) 


हि Oo, 


बाब रेहमत शौक्षणिक ट्रस्टचे सेंट Ato आर्टस, 
कॉमर्स अन्ड सायन्स एस.आर कॉलेज खडी 
मशीन रोड, कौसा, मुंब्रा, ठाणे - Yoo ६१२. 


१. बी.ए. - (०-१२०) 
२. बी.कॉम- (०-१२०) 
3. बी.एस्सी.- (०-१२० 


शि 9: 


ie 4 


विद्यावर्धिनी मंडळाचे आय. सी. ई कॉलेज ऑफ 
हॉटेल मॅनेजमेंट दारवे गाव, सेक्टर २३, नेरुळ, 
नवी मुंबई-४०० ७०६ 


१. बी.काम- (0-920) 
२.बी. एस्सी-(०-१२०) 


92. 


१२. 


ज्ञान विकास संस्थेचे अँड पी. सी. पाटील विधी 
महाविद्यालय भूखंड क्रमांक २२/२३, सेक्टर १७, 
कोपरखैराणे, नवी मुंबई-४०० ७०९ 


१.विधी (३ वर्ष) (०- 
२. विधी (५ वर्ष)(०- 


१२३. 


१२३. 


ज्ञानोदया एज्युकेशन ट्रस्टचे विद्यानिकेतन डिग्री 
कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स अँण्ड wag 
बरमपूर जवळ, कर्मा अपार्टमेंट, सेंट अल्फोसा 
चर्च मागे, वसई (प), जि. पाळघर-४०१ २०२ 


१.बी. ए. (0-920) 
२.बी. कॉम. (०-१२०) 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


१४. । १४. | विद्यासंकुल फाऊंडेशनचे संस्कृती कला, विज्ञान 
व वाणिज्य महाविद्यालय, मु. लालोंडे, पो. निहे, 


ता.व जि. पालघर - ४०१ ४०४. 


१. बी.ए. - (०-१२०) 
२. बी.कॉम- (०-१२०) 
३. बी.एस्सी.- (०-१२०) 


१५. ।१५. । तुंगारेश्वर अँकेडमी विद्यानगरी, वसई कॉलेज 
ऑफ विधी सर्वे नं. ३६, हिस्सा २/४, वालीव, वसई 


(प), जि. पालघर - ४०१ २०८. 


१. विधी - ३ वर्षे (०0-६०) 


१६. ।१६. । सेट पिटर एज्युकेशनळ आणि वेल्फेअर 
सोसायटीचे सेंटर पिटर डिग्री कॉलेज सेंट पिटर 
एज्युकेशनल प्रिमायसेस, दिवाणमन, वसई (9)., 
ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ २०२. 


१. बी.ए. - (०-१२०) 
२. बी.कॉम- (०-१२०) 


qo. । १७. | श्री. साईबाबा शिक्षण संस्था ट्रस्टचे डॉ. अजय 
पाटील कॉलेज ऑफ लॉ अँट. शिरवली, पोस्ट- 
परोल, ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०३. 


१.विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
२.विधी (५ वर्ष)(०-६०) 


१८. ।१८. | साईबाबा शिक्षण संस्था ट्रस्टचे डॉ. अजय पाटील 
कॉळेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स अँट. 
शिरवली, पोस्ट- परोल, ता. वसई, जि. पालघर - 


४०१ 303. 


१. बी.काॉम- (0-920) 


१९. ।१९. । वर्तक नगर शिक्षण मंडळाचे कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय पोखरण रोड नं. १, एच. 
पी. गॅस गोडाऊन जवळ, वर्तकनगर, ठाणे (पो, 


जि. ठाणे - ४०० ६०६. 


१. बी.ए. - (०-१२०) 
२. बी.कॉम- (०-१२०) 
३. बी.एस्सी.- (०-१२०) 


२०. । २०. | wad. मंडळाचे मॉडेल कॉलेज ऑफ आर्टस, 
कॉमर्स अँन्ड सायन्स, मौजे - टिटवाळा, ता. 


कल्याण, जि. ठाणे - ४२१ ३०६. 


१. बी.ए. - (०-१२०) 
२. बी.कॉम- (०-१२०) 


29. | २१. | टिळकनगर Bret प्रसारक मंडळाचे टिळकनगर 
कॉळेज ऑफ कॉमर्स, टिळकनगर, विद्यामंदीर 
पंथ, टिळकनगर, डोंबिवली (पू, जि. ठाणे-४२१ 


२०१ 


१. बी.काम- (0-920) 


२२. । २२. | सेवा फाउंडेशनचे हितकरणी कॉलेज ऑफ ला, 
लल्लुभाई कंम्पाउंड, ए- विंग, स्कूल बिल्डिंग, 


मानखुर्द, मुंबई-४०० ०४३ 


१.विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 


२३. । २३. ।सेवा फाउंडेडानचे हितकरणी कालेज ऑफ 
कॉमर्स, लल्लुभाई कंम्पाउंड, ए- विंग, स्कूल 
बिल्डिंग, मानखुर्द, मुंबई-४०० ०४३ 


१. बी. काम. (०-१२०) 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


२४. 


२४. 


कस्तुरी चॅरिटेबल ट्रस्टचे गाडियन डिग्री कॉलेज 
ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स भोपर क्रॉस 
रोड, डोंबिवली (पु), जि. ठाणे - ४२१ २०४. 


१. बी.ए. (0-920) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 
३. बी.एस्सी (०-१२०) 


२५. 


२५. 


जनसेवा शिक्षण मंडळाचे जनसेवा शिक्षण मंडळ 
संचाळित Maas घोलप विधी 
महाविद्यालय मु. गांधी कॅम्प, शिवळे, पो.शिवळे, 
ता. मुरबाड, जि. ठाणे - ४२१ ४०१ 


१. विधी (३ वर्ष) 
(०0-६0) 


२६. 


२६. 


मोरेश्वर हालाजी पाटील ट्रस्टचे मोरेश्वर पाटील 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स कॉलेज, पिंपळास, 
ता. भिवंडी, जि. ठाणे 


१. बी.ए. (0-920) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 
३. बी.एस्सी (०-१२०) 


२७. 


२७. 


लीला एज्युकेशन सोसायटीचे प्रा. मंजूनाथ 
आचार्य कॉलेज ऑफ what स्टडीज 
वीराचार्य टेक्नीकल एज्युकेशन कॅम्पस, शैलू रेल्वे 
स्टेशन समोर, ता. कर्जत, जि. रायगड - ४१० 
१०१. 


१. बी. कॉम. (०-१२०) 
२. बी.एस्सी (०-१२०) 


RC. 


2G. 


लीला एज्युकेशन सोसायटीचे प्रा. मंजूनाथ 
आचार्य कॉलेज ऑफ लॉ वीराचार्य टेक्नीकल 
एज्युकेशन कॅम्पस, शेलू रेल्वे स्टेशन समोर, ता. 
कर्जत, जि. रायगड - ४१० १०१. 


१. विधी (३ वर्ष) 
(०0-६0) 
२. विधी (५ वर्षे) 
(०0-६0) 


२९. 


२९. 


हाजी जमालुद्दीन थीम ट्रस्टचे थीम कालेज ऑफ 
आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स मु. पो. बेटेगाव, 
चिल्हर रोड, बोईसर (पू), ता. व जि. पालघर - 
४०१ ५०१. 


१. बी.ए. (0-920) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 
३. बी.एस्सी (०-१२०) 


विल्ट्रेन वेल्फेअर सेंटरचे HIRI कॉलेज ऑफ 
आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स वळनई व्हीलेज, 
मार्वे रोड, ऑर्लेम बावडी स्टॉप, मालाड (प), मुंबई 
-४०० ०६४. 


१. बी.ए. (0-920) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 
३. बी.एस्सी (०-१२०) 


२३१. 


34. 


निर्मल एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यानिकेतन 
कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स अन्ड सायन्स, 
बिल्डिंग नं ०२, प्लाट नं सीटीएम ४४१, अन्ड 
४४२, प्रेम नगर, बोरीवली (प), मुंबई- ४०००९२ 


१. बी.ए. (0-920) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 
३. बी.एस्सी (०-१२०) 


३२. 


३२. 


नालंदा एज्युकेशन सोसायटीचे, श्रीमती कृष्णाई 
कला आणि वाणिज्य रात्र महाविद्यालय, पी. एल. 
लोखंडे मार्ग, चेंबूर स्टेशन जवळ, चेंबूर (प), मुंबई- 
४०००८९ 


१. बी.ए. (0-920) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 

33. ।३३. | रितिका मुच्छला एज्युकेशन अन्ड फाउंडेशनचे | १. बी.ए. (०-१२०) 
आरव मुच्छला सिनियर कॉलेज ऑफ कळला, | २. बी. कॉम. (0-920) 
वाणिज्य व विज्ञान मुच्छळा कॉलेज बस स्टॉप, | ३. बी.एस्सी (0-920) 
साई बाबा विहार कॉम्लेक्स, घोडबंदर रोड, ठाणे- 

४०० ६१५ 

३४. ।३४. ।के. एल. ई. सोसायटीचे नाईट कॉलेज फ्लॉट नं. | १. बी. काम. (०-१२०) 
२९, सेक्टर ०१, कळंबोली, ता. पनवेल, जि. 
रायगड - ४१० २०५. 

३५. । ३५. । ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाचे ज्ञानदीप विधी | १. विधी (३ वर्षे) 
महाविद्यालय, मु. पो. मोरवंडे-बोरज, ता. खेड, | (०-६०) 
जि. रत्नागिरी - ४१५ ७०९. 

3g. | ३६. | दळवी एज्युकेशनल ट्रस्टचे दळवी कॉलेज ऑफ | 9. बी. कॉम. (०-१२०) 
आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स ग्रुप ग्रामपंचायत, | २. बी.एस्सी (०-१२०) 
शिरगाव, मु. sates, पो. सोवेळी, ता. मंडणगड, 
जि. रत्नागिरी 

30. | ३७. | चिपळूण एज्युकेडान सोसायटीचे विद्याधर कॉलेज | १. बी.एस्सी (०-१२०) 
ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट महाराष्ट्र हायस्कुल, 
मुरादापूर, चिपळूण, जि. रत्नागिरी - ४१५ ६०५. 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, चर्चगेट, मुंबई. 

३८. i , | संगमनेर मेडिकल फांऊडेशन अन्ड रिसर्च | १. बचलळर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
इन्स्टिटयुटचे मिलानो फॅशन इन्स्टिटयुट ऑफ 
डिझाईन अँन्ड टेक्नॉंलॉजी, अँट वेल्हाळे, पोस्ट - 
राजापुर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर - ४२२ 
६०५. 

३९. |2. | यशोगाथा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नर्मदाताई | १. बंचळर ऑफ आर्टस (बी. एऐ) 
महिला महाविद्यालय, गाडेगाव तेल्हारा, ता. | २. बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
तेल्हारा, जि. अकोला ३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 

go, | 3. दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था वर्धा अहिल्याबाई | १. बंचलर ऑफ आर्टस (बी. D 
होळकर महिला महाविद्यालय, आकोट, जि. | २. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
अकोला ३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 

४. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 

४१. 18. दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था वर्धा विद्यानिकेतन | १. बंचलर ऑफ आर्टस (बी. ए) 


महाविद्यालय, अमरावती जि. अमरावती 


२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 

४२. ।५. ।समर्थ प्रतिष्ठान गव्हाळी कै. अंबुबाई महिला | १. ब॑ंचलर ऑफ आर्टस (बी. Y 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, Pears, | २. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 
ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 3. बॅचळर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 

४३. | ६. श्री. मोहटादेवी शिक्षण संस्थेचे प्रगती । १. बंचलळर ऑफ आर्टस (बी. एऐ) 
महाविद्यालय, पळशी कान्हापुर, ता. जि. | २. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
औरंगाबाद ३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 

४४. |. स्वराज बहुउद्देशीय संस्था केऱ्हाळा प्रगती वरिष्ठ | १. SIS ऑफ आर्टस (बी. ए) 
महाविद्यालय, deo, ता. सिल्लोड, जि. | २. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
औरंगाबाद ३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 

४५. ।|८. ।के. बी. एस. फांऊडेशन यडारती महिला | १. बंचलळर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
महाविद्यालय, गट नं. १९२, औरंगाबाद बीड 
राष्ट्रीय महामार्गाजवळ, मु. आडगाव, ता. पैठण, 
जि. औरंगाबाद 

४६. ।९. | तुलसी महिला मंडळ बीड सावित्रिमाइ महिला | १. daa ऑफ कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन 
महाविद्यालय, क्रांतीचौक, औरंगाबाद शहर, जि. | (बी.सी.ए.) 
औरंगाबाद 

४७. hia . | रमाई प्रतिष्ठान सानिका कॉलेज ऑफ बी. | १. बंचळर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
डिझाईन मिटमिटा, जि. औरंगाबाद 

४८. हिं १. । राजुरेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे विराज | १. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
वरिष्ठ महाविद्यालय, सिल्लोड, सिल्लोड 
नगरपरिषद, जि. औरंगाबाद 

४९. ।१२. | राधा गोविंद शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळाचे | १. बंचळर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
छत्रपती संभाजी महाविद्यालय, जरूळ, मु.जरूळ, 
ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 

yo. ।१३. । परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्था | १. बंचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
चिखली अनुराधा कॉलेज ऑफ बॅचळर ऑफ | २. बॅचळर ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
डिझाईन अनुराधा नगर, साकेगाव रोड, चिखली, | लेबॉरेटरी सायन्स) 
जि. बुलढाणा 

५१. । १४. | शिवराज एज्युकेशन सोसायटी संचलित शिवराज | १. FAIS ऑफ आर्टस (बी. ए) 


महिळा महाविद्यालय, 
ता.जि.बुलढाणा. 


बुलढाणा-रायपुर, 


२. SAGX ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
लेबॉरेटरी सायन्स) 
३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


दुर. 


१६५. 


बळीराजा शिक्षण प्रसारक मंडळ, जालना 
सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, 
चाळीसगांव, बहाळ, ता. चाळीसगांव, जि. 
जळगांव - ४२४ १०६. 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी. Y 

२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
३.बॅचळर ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
लेबॉरेटरी सायन्स) 

४. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


43. 


१६. 


बळीराजा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सावित्रीबाई 
फुले महिला महाविद्यालय, जामनेर-टाकळी, ता. 
जामनेर, जि. जळगांव - ४२४ २०६. 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी. Y 

२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
३.बॅचळर ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
लेबॉरेटरी सायन्स) 

४. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


५४. 


१७. 


जनसेवा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था कवयित्री 
बहिणाबाई चौधरी महाविद्यालय, भुसावळ, 
वेल्हाळे, ता. भुसावळ, जि. जळगांव 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी. एऐ] 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 


hs 


१८. 


श्री. गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे गुरू 
गंगाभारती महिला महाविद्यालय, कळमनुरी, ता. 
कळमनुरी, जि. हिंगोली 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी. एऐ] 

. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 

. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 

. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


५६६. 


१९, 


मुक्ताई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बीड 
नारायाना कॉलेज ऑफ फॅशन डिझाईन, स्टेशन 
रोड, उदगीर, जि. लातूर 


OO} 9८ AW A -0 | W A -0 


. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


५७. 


२०. 


पंडित दिनदयाल उपाध्याय शिक्षण प्रसारक मंडळ 
जाफ्राबाद समर्थ महिला महाविद्यालय, 
जाफ्राबाद, निमखेडा रोड, ता. जाफ्राबाद, जि. 
जालना 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी. BY 
२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
३. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


५८. 


२१. 


श्रावस्ती शिक्षण प्रसारक व बहुउद्देशीय सेवाभावी 
संस्था सावित्रीबाई po महिला महाविद्यालय, 
कुंभेफळ, ता. जि. जालना 


१. SAGX ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
२. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


दुर. 


२२. 


राधेकृष्ण बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था राधेकृष्ण 
महिला महाविद्यालय, परतूर-आनंदवाडी, ता. 
परतूर, जि. जालना - ४३१ ५०१. 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी. Y 

२. बॅचळर ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
लेबॉरेटरी सायन्स) 

३. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


६०. 


23. 


ज्ञानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ छत्रपती वरिष्ठ 
महाविद्यालय, वाटूर फाटा, ता. परतूर, जि. 
जालना 


१. बंचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


६१. 


२४. 


हरिश्चंद्र व्यायामशाळा व क्रिडा मंडळाचे उदय 
महाविद्यालय, कळंब रोड, ता. कळंब, जि. 
उस्मानाबाद 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी. ए] 

. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 

. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 

४. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
५. बॅचळर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी होम 
सायन्स) 


Av A  -0 


६२. 


२५. 


तुलसी महिला मंडळ नालंदा कालेज ऑफ HAM 
डिझाईन, भानुनगर, जि. उस्मानाबाद 


१. SAGX ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


६३. 


२६. 


लक्ष्मी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था येडेश्वरी 
कॉलेज ऑफ Har डिझाईन, येरमाळा बस स्टँड 
जवळ - ४१३ ५२५. 


१. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


६४. 


२७. 


श्री. सिध्देश्वर ग्रामीण विकास प्रतिष्ठाण, एरंडेश्वर 
तेजग्यान इन्स्टिटयुट ऑफ डिझाईन, परभणी 


१. SIG ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


६५. 


२८. 


काझी एज्युकेशन आणि सोडल वेल्फेअर 
सोसायटी परभणी इंदिरा गांधी महाविद्यालय, 
खाद्राबाद प्लॉट परभणी 


१. बंचलर ऑफ आर्टस्‌ (बी.ए) 

२. बॅचलर ऑफ कंम्प्युटर अप्लीकेशन 
३. बॅचलर ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
लेबॉरेटरी सायन्स) 


६६. 


२९. 


के.गणेडसिह बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास शिक्षण 
संस्था वर्धा व्ही. आर कॉलेज, वर्धा सानेवाडी, 
वर्धा 


१. SAGX ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 


६७. 


20. 


areal शिक्षण संस्था वाई कारंजा अद्विका 
सावळकर महिला कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, अनसिंग,ता.जि.वाशिम Sst रोड, 
गट नं.६६, मु.पो. अनसिंग, ता.जि.वाशिम 


१. बंचलर ऑफ आर्टस्‌ (बी.ए) 

२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम) 
३.बॅचळर ऑफ डिझाईन (बी डिझाईन) 
४.बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी,) 


६८. 


२३१. 


अधिराज बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, आर 
कॉलेज ऑफ फॅशन डिझाईन जमुना ता. महागाव, 
जि.यवतमाळ, बॅचळर ऑफ डिझाईन 


१.बचलर ऑफ डिझाईन (बी डिझाईन) 


६९. 


३२. 


श्री. काशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे साई कॉलेज 
ऑफ बी. डिझाईन, गट नं. ३०/२/१., मेन नगर 
रोड, भगूर, तालुका - शेवगाव, जिल्हा - 
अहमदगनर - ४१४ ५०२. 


१. SAGX ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


७9०. 


२३. 


सर्वसाक्षी एकता मंडळाचे श्रीमती प्रभाताई सारूक 
महिला कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय 
कॉलेज, ढोरकीन, मु. पो. ढोरकीन, ता. पैठण, 
जि. औरंगाबाद 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी. Y 
२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
३. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


७१, 


२३४. 


श्री. हरसिध्दी शिक्षण संस्था हर्सूल 
ता.जि.औरंगाबाद महारुद्र कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, कुंभेफळ, पोस्ट. कुंभेफळ, 
ता. जि. औरंगाबाद 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी. ए] 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
. बॅचलर ऑफ सायंन्स (बी.एस्सी) 


७२. 


34. 


श्री. साई जनविकास प्रतिष्ठाण ओजस कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गट क्र. १५९, 
रोहनवाडी रेवगांव रोड, जालना 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी. ए] 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


93. 


३६. 


श्री. मोहटादेवी सेवाभावी प्रतिष्ठान, क्रिस्टल 
कॉलेज, रांजणगाव गणपती ता.शिरुर,जि. पुणे 


3 
8 


TIA ऑफ आर्टस्‌ (बी.ए) 

. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
SAGX ऑफ डिझाईन 

. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी. एस्सी) 


७४. 


30. 


माऊली बहुउद्देशिय सामाजिक संस्थेचे, माऊली 
महिला महाविद्यालय, वाशिम, मु.पो.अनसिंग, 
ता.जि.वाशिम 


१ 
२ 
3 


TIA ऑफ आर्टस्‌ (बी.ए) 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
AG ऑफ सायन्स (बी. एस्सी) 


(9५. 


२३८. 


अखिल लोक कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळाचे 


१ 


. बचलळर ऑफ डिझाईन 


शिवाजी कॉलेज गट नं. ७४, ६९ बकापूर, ता. जि. | २. बॅचलर ऑफ सायन्स - होम सायन्स 


औरंगाबाद 


७६. 


28. 


श्री. किसनराव खोब्रागडे एज्युकेशन सोसायटीचे 
माता जगदंबा महिला महाविद्यालय, वैरागड, ता. 
आरमोरी, जि. गडचिरोली 


FAAS ऑफ सायन्स (बी.एस्सी,) 


(७9७. 


४०. 


रहेमानिया तालिमी सोसायटीची नंडानल 
इन्स्टिटयुट ऑफ tan डिझायनिंग, कासार 
सिरसी, ता. निलंगा, जि. लातूर 


TIX ऑफ डिझाईन 


७८. 


४१. 


सम्यक प्रबोधन संघाचे कोडल्याबाई प्रधान 
कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स्‌ अँन्ड डिझाईन 
हेलस, ता. मंठा, जि. जालना गट नं. ७२०, SHA 
मंठा, जिंतूर महामार्ग, ता. मंठा, जि. जालना 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी.ए,) 


२. बॅचलर ऑफ डिझाईन 


. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


७९. 


४२. 


नवोदय शिक्षण प्रसारक मंडळाचे भारतमाता 
महिला महाविद्यालय, माहोरा मु. पो. माहोरा, ता. 
जाफ्राबाद, जि. जालना - ४३१ २०६ 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी.ए,) 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम,) 


३. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी,) 


co, 


४२. 


आदिवासी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे शिवप्रसाद 
महाविद्यालय, मुखेड कंधार फाटा, लातूर रोड, 
मुखेड, ता. मुखेड, जि. नांदेड 


a 
2. 
Re 


बचलर ऑफ आर्टस (बी.ए, 
बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 
TAIT ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


C2. 


४४. 


नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्रतिष्ठानचे गर्भगिरी 
कॉलेज फॉर वुमेन्स, पाथर्डी, ता. पाथर्डी, जि. 
अहमदनगर 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी.ए, 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 
. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी,) 


८२. 


४५. 


किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे शिव छत्रपती महाविद्यालय, चांडोल, 
बुलढाणा, जि. बुलढाणा 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी.ए,) 
. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 
. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी,) 


८३: 


४६. 


संघर्ष डाहरी व ग्रामीण विकास संस्थेचे मराठवाडा 
महिला महाविद्यालय, लातूर, जि. लातूर 


१ 
२ 
३ 
४. बॅचलर ऑफ डिझाईन 
१ 
२ 
३ 
१ 


. बचलर ऑफ आर्टस (बी.ए,) 
2. बॅचळर ऑफ डिझाईन 
३. बॅचलर ऑफ सायन्स (क्लिनिकल 
लेबोरेटरी सायन्स) 
४. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 


८४. 


४७. 


राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे राजकुंवर 
महिला महाविद्यालय, जालना, डी.जी-१, पार्वती 
अपार्टमेंट, दत्तनगर, मस्तगड, जालना - ४३१ 
२०३. 


१. बंचळर ऑफ डिझाईन 


८५. 


४८. 


ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थेचे श्री. गजानन 
महाराज कला, विज्ञान व thar डिझायनिंग 
महिला महाविद्यालय, सारताळे, ता. नांदगाव, 
जि. नाशिक 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
२. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
३. बॅचलर ऑफ डिझाईन 


८६. 


४९. 


शिवप्रताप ग्रामविकास मंडळाचे एन.बी. एम. 
कॉलेज ऑफ बी. डिझाईन ता. कारेगांव, जि. 
परभणी 


१. TAG ऑफ डिझाईन 


८७. 


& 0, 


शिवसृष्टी प्रतिष्ठाणचे मा. जीजाऊ महिला 
महाविद्यालय, ता. तरोडा, जि. नांदेड 


१. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी. Y 
२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
३.बॅचळर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


CC. 


महात्मा फुले सामाजिक प्रतिष्ठानचे पद्याबाई 
कान्हु बनसोडे उर्फ अक्का कला, वाणिज्य विज्ञान 
महाविद्यालय, भालगाव ता. पाथर्डी जि. 
अहमदनगर 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


८९. 


एकलव्य आदिवासी भटक्या विमुक्त जमाती व 
मागासवर्गीय सेवाभावी संस्थेचे आश्विन कला 
वाणिज्य महाविद्यालय, मांची हिल आश्वी बु., ता. 
संगमनेर जि. अहमदनगर 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


९०. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नाशिक द्वारा 
ज्युस रुंगटा हायस्कुल अशोकस्तंभ कला व 
वाणिज्य महाविद्यालय नाशिक sex ता. नाशिक, 
जि. नाशिक- ४२२००२ 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 


९१. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नाशिक द्वारा 
ज्युस रुंगटा हायस्कुल अशोकस्तंभ कला व 
वाणिज्य महाविद्यालय सिन्नर ता. सिन्नर, जि. 
नाशिक- ४२२१०३ 


विद्याझ्ाखा 
कला 
वाणिज्य 


oe 


तुळजाभवानी सेवा प्रतिष्ठानचे, श्री. शिवाजीराव 
नागवडे विधी महाविद्यालय, श्रीगोंदा, ता. 
श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर, ४१३७०१ 


विद्याशाखा 
विधी 


९३. 


श्री. नेमीनाथ जेन ब्रम्हचार्याश्रमचे एस. एन. जे. 
बी. विधी कॉलेज, चांदवड ता. चांदवड, जि. 
नाशिक, ४२३१०१ 


विद्याशाखा 
विधी 


९७. 


महात्मा फुले विद्या प्रतिष्ठानचे विलासराव 
देशमुख लॉ कॉलेज, आंबेगाव (बु) ता. पुणे, जि. 
पुणे, ४११०४६ 


विद्याशाखा 
विधी 


र्ट. 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठानचे त्रिमु्ती कळा, वाणिज्य 
व विज्ञान महाविद्यालय ढोरजळगावने,ता. 
शेवगाव, जि. अहमदनगर 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


९६. 


महात्मा फुले समाज शिक्षण संस्थेचे कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पखालरोड, 
द्वारका/ नाशिक Bex, ता. नाशिक, जि. नाशिक 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


९७. 


he ०, 


महात्मा फुले वस्तीगृहचे एम. पी. कालेज, 
महानगर पालिका हद्द ता. पुणे, जि. पुणे 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 


Rc. 


¥ १, 


अमर एज्युकेशन सोसायटीचे एस. पी. 
इंटरनॅशनल सीनीयर कॉलेज, पुणे, महानगर 
पालिका हद्द, ता. पुणे, जि. पुणे, ४११०४६ 


विद्याशाखा 
कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


९९. 


१२. 


किसान बहुउद्देशिय संस्थेचे किसान लॉ कॉलेज 
पारनेर, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 


विद्याशाखा 
विधी 


a 08. 


93. 


सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशनचे qed लॉ 
कॉलेज, बावधन, ता. पुणे, जि. पुणे 


विद्याशाखा 
विधी 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


गि ०१. 


१४. 


सरहद ला स्कूल, कात्रज गुजर निंबाळकर वाडी 
ता. पुणे, जि. पुणे, पिन. ४११०४६ 


विधी 


१०२. 


१५. 


श्री. कपालेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, कै. डॉ. 
अशोक जी ठाकरे कला विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय dears दिगर, ता. बागलाण, जि. 
नाशिक. पिन. ४२३३०१ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३3.विज्ञान 


903. 


१६. 


पुण्यश्ळोक अहिल्या ग्रामविकास संस्थेचे 
व्ही.एन.कोतवाळ कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, चांदवड, ता. चांदवड, जि. नाशिक 
- ४२२३ १०१ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


१०४. 


१७. 


राजस्थान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय मालेगांव, जि. 
नाशिक, पिन. ४२३२०३ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


१०५. 


१८. 


राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे 
ज्ञानभक्ती वरिष्ठ महाविद्यालय, ड॒डुळगाव, ता. 


9 3S 


पिंपरी चिंचवड, पुणे, पिन.४१२१०५ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
3.विज्ञान 


१०६. 


१९, 


जे. के. फोडेशनचे, जे. के. कॉलेज, पुणे, ता. पुणे, 
जि. पुणे 


१.कला 
२.वाणिज्य 
3.विज्ञान 


१०७. 


२०. 


मगरपट्टा सिटी एज्युकेशनळ wis, 
मगरपट्टा कॉलेज ऑफ हॉस्पिटेलिटी स्टडीज, 
पुणे,ता. पुणे जि. पुणे, 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३3.विज्ञान 


१०८. 


२१. 


धन्वंतरी शिक्षण व सामाजिक प्रतिष्ठाणचे, 
तक्षशिळा कला, वाणिज्य q विज्ञान 
महाविद्यालय, किरकटवाडी, ता. हवेली, जि. 
पुणे.पि. नं. ४११०२३ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३3.विज्ञान 


१०९, 


२२. 


अहम HHS, अहम लॉ कॉलेज, पुणे. ता. 
पुणे, जि. पुणे, पि.४११००१ 


विधी 


गोंडवाना विद्यापीठ, 


गडचिरोली 


हि १०, 


चिंतामणी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, चिंतामणी 
महाविद्यालय, बल्लारपूर, ता. बल्लारपूर, जि. 
चंद्रपूर 


एस. सी) 


१. मानवविज्ञान विद्याहाखा-बी. ए. 
२. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा (बी. 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


ष्‌ ११, 


कौशल्य श्रृंगारे एज्युकेडनचे फाउंडेशनचे, 
विद्यानिकेतन कळला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, टाकरखेडा (मोरे) रोड, ता. 
अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती. 


१. Hol (मानव विज्ञान विद्याशाख) 
२.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याझाख) 
३. विज्ञान- 
विद्याशाखा) 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान 


११२. 


GREY रामराव Sarge शिक्षण संस्थेचे श्रीमती 
पदमाबाई जैन महाविद्यालय, आलेगांव, ता. 
पातुर, जि. अकोळा 


१. Hol (मानव विज्ञान विद्याशाख) 
२.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याझाख) 
३. विज्ञान- 
विद्याशाखा) 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान 


११३. 


बॅरिस्टर रामराव देडामुख शिक्षण संस्थेचे, स्व. 
उज्वलबापु देशमुख महाविद्यालय, निवाणा, ता. 
संग्रामपुर, जि. बुलडाणा. 


१. Hol (मानव विज्ञान विद्याशाख) 
२.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याझाख) 
३. विज्ञान- 
विद्याशाखा) 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान 


११४. 


मा. जिजाऊ, बहुउद्देशिय संस्थेचे स्व. देवरावजी 
नागरे कला व विज्ञान महाविद्यालय, नांद्राकोळी, 
ता. जि. बुलडाणा 


१. कला- (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
2. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


११५. 


वर्धमान फाऊंडेशनचे वर्धमान कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, मौजा कोळी, ग्रामपंचायत 
वाई, ता. कारंजा लाड, जि. वाशिम. 


१. Hol (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

२.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
३. विज्ञान- 
विद्याशाखा) 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान 


११६. 


वर्धमान फाऊंडेशनचे वर्धमान लॉ कॉलेज, मौजा 
कोळी, ग्रामपंचायत वाई, ता. कारंजा लाड, जि. 
वाशिम. 


विधी 


११७. 


स्व. शांतारामजी बाबन गावंडे स्मृती प्रतिष्ठानचे 
स्व. शझांतारामजी get गावंडे विज्ञान 
महाविद्यालय, बाभुळगांव, ता. जि. अकोला, 


१. Hol (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
२.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याझाख) 

३. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


VAG: 


माऊली बहुउद्देशिय संस्थेचे, माऊली विज्ञान, 
वाणिज्य व कला महाविद्यालय, लाखनवाडा, ता. 
जि. अकोला 


१. कला- (मानव विज्ञान विद्याशाख) 
२.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
३. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 

११९. | ९. श्री. लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थेचे, स्व. | १. Hol (मानव विज्ञान विद्याशाख) 
विनायकरावजी देशमुख कला, वाणिज्य व विज्ञान | २.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
महाविद्यालय, काटा, ता. जि. वाशिम विद्याशाखा) 

३. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 

१२०. iy ०. | areal शिक्षण संस्थेचे, सौ. निरंजनाताई | १. कला- (मानव विज्ञान विद्याहाख) 
सावळकर कला, वाणिज्य व विज्ञान | २.वाणिज्य- (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
महाविद्यालय, उमरा रोड, अनसिंग, ता. जि. | विद्याशाख) 
वाशिम. ३. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर, विद्यापीठ 

१२१. । र श्री. अवतार मेहेरबाबा बहुद्देशीय शिक्षण संस्थेचे | १)बी.कॉम.-॥5 per Syllabus-920 
मेहेरबाबा महाविद्यालय, मानेवाडा विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी ]) 
मानेवाडा चोक, मानेवाडा, नागपुर २) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
तालुका - नागपूर शहर, जिल्हा - नागपूर (माध्यम-[इंग्रजी])-२ अनिवार्य भाषा व 
४४००२४ ५ ऐछिक विषयासह 

१२२. | 2. मनिषा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे मॅक्सवेल कला | 9) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, धामणा, सर्वे नं. | [इंग्रजी])- 2 अनिवार्य भाषा व ४ 
६९/१, धामना, हुडकेश्वर रोड, नागपूर ता.नागपूर, । ऐछिक विषयासह 
जि. नागपूर, पिनकोड- ४४११०८ २) बी.कॉम.-॥5७७' Syllabus-920 

विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी ]) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐछिक विषयासह 

१२३. | ३. सर्वोत्कर्ष शिक्षण , नादनवन नागपूर १बी.कॉम.-॥१5 per Syllabus-920 
पिनकोड- ४४०००९, तालुका- कामठी, विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी]) 
जि. नागपूर, पिनकोड- ४४११०४ 

१२४. | ४. । बहुजन हिताय बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे विठुजी | १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 


कला, वाणिज्य व सायन्स महाहवद्यालय, 
मोहाडी. ता. मोहाडी,जि. भंडारा 


मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
विषयासह 

२बी.कॉम.-॥७७७ Syllabus-920 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 


३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐछिक विषयासह 
१२५. | ५. । बहुजन हिताय बहुजन सुखय बहुउद्देशिय संस्थेचे | १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
श्री. विवेकानंद मेश्राम कला,वाणिज्य व सायन्स | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
महाविद्यालय रुपेरा (सिहोरा), पो. मोहगाव ता. | विषयासह 
तुमसर जि. भंडारा. २बी.कॉम.-॥5 per Syllabus-920 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐछिक विषयासह 
१२६. | ६. सिद्धी बहुउद्देशीय विकास संस्थेचे केवलराम | १ बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
महाविद्यालय, चुटिया मु.पो. चुटिया ता.जि. | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
गोंदिया विषयासह 
तालुका - गोंदीया, जिल्हा - गोंदिया । २) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
पिनकोड-४४१६०१ (माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐछिक विषयासह 
१२७. | ७. महिला समृद्धि बहुद्देशीय सोसायटीचे पी. के. | 9) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
बोपचे कला, सायन्स व वाणिज्य महाविद्यालय | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
कुर्‍हाडी ता गोरेगाव ज़ि गोंदिया तालुका - | विषयासह 
गोरेगाव, जिल्हा र गोंदिया | 2) बी.कॉम.-॥5 per Syllabus—-920 
पिनकोड-४४१८०१ विद्यार्थी - (माध्यम- मराठी) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी ])- 
२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐछिक विषयासह 
१२८. | ८. मागासर्वगिय बहूउद्देशिय संस्थेचे एस. आर. बी. | १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
महाविद्यालय, केशोरी मु.पो. केशोरी तह. | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
अर्जुनी/मोर. जि. गोंदिया तालुका - अर्जुनी । विषयासह 
मोरगाव , जिल्हा ह गोंदिया | २) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
पिनकोड-४४१७०२ (माध्यम-[ इंग्रजी ])- 
२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐछिक विषयासह 
१२९. | ९. स्वाभिमान स्मृति प्रतिष्ठानचे साई कला, वाणिज्य | १ बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 


व विज्ञान महिला महाविद्यालय, मुंडीकोटा तह - 
तिरोडा , जि- गोंदिया ४४१९१२ 


मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ ऐछिक 
विषयासह 

२बी.कॉम.-॥७७७ Syllabus-920 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐछिक विषयासह 


१२३०. 


दिं Oo, 


अब्दुल मजिद सेंट्रल एज्युकेडान सोसायटीचे न्यु 
इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ, लोणारा, लोणारा, 
नागपूर , जि. नागपूर, ४४११११ 


मानवीय शास्त्र 
अभ्यासक्रम- एल. एल. बी ३ वर्ष 
माध्यम-इंग्रजी (विद्यार्थी संख्या-६० 


शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर 


, कोल्हापूर 


१२३१. 


तन्मय फाऊंडेशनचे, जिजामाता महाविद्यालय, 
मु.पडसाळी, पो. दुर्गमवाड, ता. राधानगरी, जि. 
कोल्हापूर 


१.कला 
२.वाणिज्य 
3.विज्ञान 


१२२. 


भैरवनाथ एज्युकेशन सोसायटीचे, श्रीमती इंदुमती 
कासार महिला महाविद्यालय, आदर्की बु. 
फल्टाण, जि. सातारा 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


933. 


राजाराम शिक्षण संस्थेचे विलासराव fre 
महाविद्यालय,(कला, वाणिज्य व विज्ञान), आष्टा, 
ता. वाळवा, जि. सांगली 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


१२४. 


कै. बाबाराव इंगेवाड विकास सेवाभावी संस्थेचे, 
कै. बाबाराव इंगेवाड कला, विज्ञान व वाणिज्य 
वरिष्ठ महाविद्यालय, वाघाळा ता. जि. नांदेड 


१.कला 
२.वाणिज्य 
3.विज्ञान 


934. 


संत मोतीराम महाराज सेवाभावी संस्थेचे, 
ज्ञानदीप कळला, वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, मरडसगांव, ता. गंगाखेड, जि. 
परभणी 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३3.विज्ञान 


१२३६. 


चतुराई प्रतिष्ठाणचे, केब्रीज महाविद्यालय, चूंचा, 
व्हाया हदगांव, ता. कळमनूरी, जि. हिंगाली 


१.कला 


930. 


एम. डी. ए.फाऊंडेशचे, एम. डी. ए. इन्स्टिट्युअ 
ऑफ हायर एज्युकेशन सायन्सेस अँन्ड रिसर्च, 
कोळपा, ता जि. लातूर 


१.वाणिज्य 
२.विज्ञान 


१२३८. 


नाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, गोकुळनाथ कला 
वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, पिंगळी, 
ता. जि. परभणी 


१.कला 
२. वाणिज्य 
३.विज्ञान 


१२९. 


शिवसृष्टी प्रतिष्ठाणचे, देविदासराव कल्याणकर 
आर्टस, कॉमर्स, सायन्स महाविद्यालय, तरोडा 
नांदेड 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


१४०. हि अंजूमन तालेमुल मुसलमिनचे, डा. अब्दुल | १.कला 
गफ्फार मलिक कला, वाणिज्य व विज्ञान | २.वाणिज्य 
महाविद्यालय, जळगाव ३.विज्ञान 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


१४१. ie श्रीराम शिक्षण संस्थेचे, श्रीराम कॉमर्स (बी. कॉम) | बी. कॉम. भाग-१ (वाणिज्य व 
महाविद्यालय , पानीव. ता. माळशिरस, जि. | व्यवस्थापन शाखा) 
सोलापूर 


अटीवशार्ती - 

१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे 
वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 

२. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

३. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु करु 
नये. 

४. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्‍त अट क्र. ३ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहान ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) 
रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता 
केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची 
जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेडहन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे मान्यता / 
संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, 
त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर 
संस्था/ केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या 
शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(५४/२२)/मशि-४ 


महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात 
येईल. 

१०. एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ यांनी नवीन महाविद्यालयांना इरादापत्र 
देण्यासंदर्भात प्रसिध्द केलेल्या जाहिरतीमधील काही बिंदूविरूध्द काही संस्थांनी मा. उच्च 
न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र. ५५५९/२०२२, ५५४०/२०२२, ५५४१/२०२२ 
व ५५४४/२०२२ दाखल केलेल्या आहेत. सदर याचिकांमधील मा. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन 
राहून एस.एन.डी.टी. विद्यापीठांतर्गत उपरोक्‍त महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन 
मान्यता आदेझांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक ३ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन महाविद्यालयांचा 
नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी 
विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने 
विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल 
झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी 
संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९०११२४८११६६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


}f Maharash HIGHER & TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=! ht 
led: 


75650383de2d3bd4939feb17be94c77ddf9380bf 


3 (0393, 
R A M B H A KA H A R ser ber=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8F 
08dd386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


2022.09.01 23:32:06 +05'30' 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान सचिव, (उ. व तं. शि.) मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

निवडनस्ती (मशि-४). 


०७9८ “० A OO 


c 
eS 


eon GO 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


